सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, गट "अ 
पदावरुन कार्यमुक्त करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक:- डीपीपी-०११९/प्र.क्र.०५/पोल-१०, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक- ०१ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/ 
प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.१२.१९९७ 

२. गृह विभाग, शासन आदेशा क्रमांक-डीपीपी-०९१६/प्र.क्र.२४३/पोल-१०, 
दि.२९.०९.२०१७ 

३. प्रभारी संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक 
सअइनि/१३२/२४५१/२०१८, दि.२६.१२.२०१८ 


शासन आदेशा 

श्रीमती सुनीता विठ्ठल जाधव, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, जि. पुणे यांची उपरोक्‍त 
संदर्भ क्रमांक २ अन्वये नियुक्‍ती करण्यात आली आहे. 
२. संचालक, अभियोग संचालनालय यांनी उपरोक्त संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये श्रीमती सुनीता 
विठ्ठल जाधव, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, जि. पुणे यांनी दिनांक १४.१२.२०१८ अन्वये 
दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी या पदावर नियुक्‍ती झाल्याने या 
पदावर रुजू होण्याकरिता HAGA करण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर केलेला आहे. 
३. सबब, उपरोक्त परिच्छेद १ व २ नुसार तसेच शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक-एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, दिनांक ०२.१२.१९९७ मधील परिच्छेद २ (ब) 
(१ मधील तरतुदींनुसार श्रीमती सुनीता विठ्ठल जाधव, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, जि. पुणे 
यांना दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी या पदावर रुजू 
होण्याकरिता दिनांक 92.09.2098 (म.नं.) पासून कार्यमुक्त करण्यात येत आहे. 
४. सदर शासन sea महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०२०२१६४६४०६४२९ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढयात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Kishor 
Shyamrao 
Bhalerao 


26881 


(किशोर भालेराव) 
उप सचिव (विधि), गृह विभाग 
महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२. संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, खेतान भवन, ५ वा मजला, 
सदनिका क्रमांक ८, जे. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - ४०० ०२१. 


झासन आदेशा HATH: डीपीपी-०११९/प्र.क्र.०५/पोल-१० 


३. श्रीमती सुनीता विठ्ठल जाधव, सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता, जि. पुणे. 
(संचालक, अभियोग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या मार्फत) 

४ सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता, जि. पुणे. 

५. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १/२, महाराष्ट्र, मुंबई / नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

८. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, जि. पुणे. 
१०.निवड नस्ती/पोल-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


